महिला आर्थिक विकास महामंडळास सन २०१७- 
२०१८ या आर्थिक वर्षासाठी भाग- भांडवली 
अंशदान मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
area निर्णय क्रमांक-माविम- २०१७/प्र.क्र.१३३/का-१० 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख- 30 मार्च, २०१८. 


१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि.१८ एप्रिल, २०१७. 
२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.९४/अर्थ-३, दि.३० जून, २०१७ व 
दि.०८ ऑगस्ट, २०१७. 
३. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१७/१८/कोषा.प्रा.-५, 
दि.२९ जानेवारी, २०१८. 
४. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.9५/अथ-३, दि.०१ फेब्रुवारी, २०१८ व 
दि.०६ फेब्रुवारी, २०१८. 
शासन निर्णय :- 
सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात ४२३५-०१३५ ह्या लेखाशिर्षाखाली ₹६८,००,०००/- (अक्षरी 
रुपये अडुसष्ट लाख फक्त) इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर आहे. सदर तरतुदीपैकी ८०% निधीच्या 
मर्यादेतील ₹५४,४०,०००/-(अक्षरी रुपये चोपन्न लाख चाळीस हजार फक्त) इतकी तरतुद भाग- 
भांडवली अंशदान म्हणून सन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळ 
(माविम), मुंबई यांस वितरीत करण्यास याव्दारे शासन मान्यता देत आहे. सदर निधीमधून महिला 
आर्थिक विकास महामंडळाने सावली वसतीगृह इमारतीची पुनर्बाधणी करावी. 
२. याकरिता जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, मुंबई उपनगर यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी सदर रक्‍कम aller व लेखा कार्यालयातून 
आहरित करुन महिला आर्थिक विकास महामंडळाला प्रदान करावी. वितरित करण्यात आलेला निधी 
खर्च करताना वित्त विभागाने वेळोवेळी घातलेल्या अटी, शार्ती, नियम यांचे काटेकोरपणे पालन 
करण्याची दक्षता महिला आर्थिक विकास महामंडळाने घ्यावी. तसेच वितरित केलेल्या निधीचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 
३. ज्या प्रयोजनासाठी माविमला भाग-भांडवली अंशदान मंजूर केले आहे त्याच कारणासाठी 
माविमने सदर निधीचा विनियोग करावा. 
४. यावरील खर्च मागणी क्रमांक एक्स-३-४२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण यावरील भांडवली 
खर्च ८०-सर्वसाधारण १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका-पंचवार्षिक 
योजनांतर्गत योजना-राज्य योजनांतर्गत योजना-(००)(०१) महिला आर्थिक विकास महामंडळाला भाग 


शासन निर्णय क्रमांकः माविम-२०१७/प्र.क्र.१३३/का-१० 

भांडवली अंशदान (४२३५ ०१३५) ३२-अंशादाने या लेखाशीर्षाखाळी खर्ची टाकावा व चालू वित्तीय 
वर्षातील मंजूर तरतुदीमधून भागवावा. 

५. वित्त विभागाच्या क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.9५/अर्थ-३, दि.१८ एप्रिल, २०१७ रोजीच्या 
परिपत्रकामध्ये नमूद तपासणी सूची व परिच्छेद क्र.9 ते १८ मधील विभागास लागू होणाऱ्या बाबींची 
पूर्तता होत असल्याने विभागाच्या स्तरावर सदर निधी वितरित करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


६. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग परिपत्रक दि.१८ एप्रिळ, २०१७, दि.३० जून, २०१७, दि.०८ 
ऑगस्ट, २०१७, दि.२९ जानेवारी, २०१८, दि.०१ फेब्रुवारी, २०१८ व दि.०६ फेब्रुवारी, २०१८ अन्वये त्या 
विभागाने दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


9. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०३३११०४७५०११३० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Smita Dattatray णा. 


t, talCode=400032, st=Mahi ht 


And 


2.5.4.20=3fa46cf1e9285 1 8ffc98619187a1 ef6de2dd57c1693 


Nivatkar क... i al la 
(स्मिता निवतकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. आयुक्त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-५१ 

महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 
४. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई / नागपूर 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
७. जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी, मुंबई उपनगर 
८. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिळा व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी 

बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 

११. निवड नस्ती, का-१०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


